सिडनहँम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
मुंबई या महाविद्यालयातील नुतनीकरणाच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.५७/२२/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक : ०९ जून, २०२२. 

प्रस्तावना-: 
राज्याचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतांना दि. ११ मार्च, २०२२ रोजी 

मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री महोदयांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाशी संबंधित “विविध महाविद्यालयांचे नुतनीकरण” या शिर्षासमोरील परि. क्र.४८ नुसार “सिडनहँम 
वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई या महाविद्यालयास रु.५.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येणार आहे”. यास अनुसरुन सदर महाविद्यालयातील आवश्यक नुतनीकरणाच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

प्राचार्य, सिडनहेम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई यांनी महाविद्यालयातील 
नुतनीकरणाच्या कामांसाठी सन २०२१-२२ च्या सुधारीत दरसूचीनुसार रु.४,९९,१५,५७९/- (स्थापत्य कामे 
रु.३,०९,००,०००/- व विद्युत कामे रु.१,९०,१५,५७९/-) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य/विद्युत,, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. या अनुषंगाने 
सिडनहँम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई या महाविद्यालयातील नुतनीकरणाच्या पुढील 
कामांसाठी रु.४,९९,१५,५७९/- (रुपये चार कोटी नव्याण्णव लक्ष पंधरा हजार पाचशे एकोणऐंशी फक्‍त) 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


स्थापत्य कामे :- 


अ.क्र. | कामाचे नांव अंदाजित किंमत 


0] Replastering and Repainting externally to East side ( R.H. Side) at Sydenham 23,45,000/- 
College Bldg. Churchgate, Mumbai 


02 Replastering and Repainting externally to West side ( L.H. Side) at Sydenham 23,00,000/- 
College Bldg. Churchgate, Mumbai 


03 Replastering and Repainting externally to Front side at Sydenham College Bldg. 24,74,000/- 
Churchgate, Mumbai 

04 Replastering and Repainting externally to Back side at Sydenham College Bldg. 24,21,000/- 
Churchgate, Mumbai 

05 Replastering and Repainting internally to ground floor and first floor ( class 24,22,000/- 
room, varandah and staircase) at Sydenham College Bldg. Churchgate, Mumbai 

i | Providing and fixing shed at duct areas of Sydenham College Bldg. Churchgate, 23,93,000/- 
Mumbai. 

07 Renovation main entry gate and door, Wall panelling etc. at Sydenham College 24,12,000/- 


Bldg. Churchgate, Mumbai 


i | Repairs to tiles flooring and dado in Class Room No.21 and passage at 20,83,000/- 
Sydenham College Bldg. Churchgate, Mumbai 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.५७/२२/मशि-३ 


Peal 


Repairs to Seminar Hall stage and Class Room No. 37 at Sydenham College 
Bldg. Churchgate, Mumbai 


24,36,000/- 


10 


Repairs to doors and windows, granite framing, grill etc. at Sydenham College 
Bldg. Churchgate, Mumbai 


24,38,000/- 


11 


Repairs to internal plaster, polymer and painting lift duct and providing and 
fixing, ABC 6 Kg, New fire Extinguisher at Sydenham College Bldg. 
Churchgate, Mumbai. 


16,36,000/- 


12 


Renovation of Toilet Block for Gents Officer and Common Toilet for Students 
(Gents) at Sydenham College Bldg. Churchgate, Mumbai 


23,53,000/- 


13 


Renovation of Toilet Block for Ladies Officer and Common Toilet for Students 
(Ladies) at Sydenham College Bldg. Churchgate, Mumbai 


23,53,000/- 


14 


Repairs to Soil West water pipeline, water storage and platform at terrace in at 
Sydenham College Bldg. Churchgate, Mumbai 


8,34,000/- 


Total Rs. 


3,09,00,000/- 


विद्युत कामे - 


कामाचे नांव 


अंदाजित किंमत 


01] 


Est.No.OW/C/HA/6745/2021-22 Providing replacement of centralised air 
conditioning (HVAC) system at Dr. Babasaheb Ambedkar Auditorium at 
Sydenham College Bldg. Churchgate, Mumbai 


77,77,659/- 


02 


Est.No.OW/C/HA/1811/2022-23 Providing replacement of existing lift (6 
passengers, G+3 floors travel) with new auto door lift at Sydenham College of 
Commerce and Economics, B Road, Churchgate, Mumbai-20. 


21,39,169/- 


03 


Est.No.OW/C/HA/1812/2022-23 Providing renovation to electrical installation 
and providing audio and video projector system, split type air conditioning 
units for proposed 5 nos smart classrooms at Sydenham College of Commerce 
and Economics, B Road, Churchgate, Mumbai-20. 


44,25,160/- 


04 


Est.No.OW/C/HA/1813/2022-23 Providing renovation to electrical installation 
for toilet block and LED tube lights in passage at Sydenham College of 
Commerce and Economics, B Road, Churchgate, Mumbai-20. 


2,49,488/- 


05 


Est.No.OW/C/HA/1815/2022-23 Providing renovation to electrical installation 
for lift shaft (G + 3 floors) at Sydenham College of Commerce and Economics, 
B Road, Churchgate, Mumbai-20. 


2,08,316/- 


हिं 


Est.No.OW/C/HA/1816/2022-23 Providing replacement of existing fan, fixtures 
with energy saving fan and LED fixtures with necessary minor repairs to 
electrical installation at various classrooms and Professor Chambers at 
Sydenham College of Commerce and Economics, B Road, Churchgate, 
Mumbai-20. 


22,68,99 1/- 


07 


Est.No.OW/C/HA/1817/2022-23 Proving to hanging LAN, 
telephone, electrical wires and cables in passage with necessary cable trays, 
saddling, box trunking at Sydenham College of Commerce and Economics, B 
Road, Churchgate, Mumbai-20. 


renovation 


13,66,586/- 


शि 


Est.No.OW/C/HA/1818/2022-23 Providing renovation to external lighting anf 
LED flood light for 4 nos Outdoor play courts at Sydenham College of 
Commerce and Economics, B Road, Churchgate, Mumbai-20. 


3,65,500/- 


a 


Est.No.OW/C/HA/1819/2022-23 Providing renovation to fan, fixtures in 
Gymkhana and renovation to electrical installation with 1 no 2 Tr split AC for 
Dept. of Physical Education at Sydenham College of Commerce and 
Economics, B Road, Churchgate, Mumbai-20. 


2,14,710/- 


Total Rs. 


1,90,15,579/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.५७/२२/ मशि-३ 
२. उपरोक्त मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे-: 

१. स्थापत्य कामाच्या पूर्ततेच्या कालावधीतच ढोबळ स्वरुपात गृहीत धरण्यात आलेल्या अनुषंगिक 
तरतूदींबाबत योग्य नियोजन करुन सविस्तर अंदाजपत्रकानुसारच पुढील कार्यवाही करुन काम 
हाती घ्यावे. 

२. काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिक्षक अभियंता 
व मुख्य अभियंता तसेच उपभोक्ता खात्याचे सक्षम अधिकारी यांच्याकडून साक्षांकित करण्यात यावे. 

३. सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवऱ्यता लागणार नाही, यादृष्टीने विशेष दक्षता 
घेण्यात यावी. 

४. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय,क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, 
दिनांक Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७.०७.२०१७ नुसार प्रस्तुत कामाशी संबंधीत मुद्यांची कार्यवाही करावी. 

६. प्रस्तुत कामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय नुतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात येऊ नये. 


३. या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४२०२ शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 
भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०३ विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, (००) (०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) (४२०२ ००७९), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे उपलब्ध 
होणाऱ्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दिनांक २०/०९/२०१९ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग-पाच महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील अ.क्र.३, परिच्छेद क्रमांक १३४(३) नुसार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०६०९१५२३३२४३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.५७/२२/मशि-३ 


४. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. प्राचार्य, सिडनहेम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, HATHA, मुंबई-३२ 

१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन-इमा-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

११. कक्ष अधिकारी (साशि-१/मशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


